शासन शुध्दीपत्रक -राज्यातील अल्पसंख्यांक 
बहूल नागरी क्षेत्रात मुलभूत पायाभुत सुविधा 
योजने अंतर्गत सन २०१९-२० मधील कामात 
बदल करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्यांक विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : नाक्षेवि -२०१८ /प्र.क्र.१०८/का.९ 
हुतात्मा राजगुरु चौक ,मादाम कामा मार्ग,मंत्रालय मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक :- १८ सप्टेबर २०१९. 


वाचा-: शासन निर्णय ,अल्पसंख्यांक विकास विभाग ,क्र.क्षेविका -२०१९प्र.क्र.२२/का.९ मंत्रालय मुंबई.- 
४०००३२.दि. २८ फेब्रुवारी २०१९. 


शासन शुध्दीपत्रक 


संदर्भाधिन शासन निर्णयातील परिशिष्ट "अ" मध्ये अ.क्र.९ येथील भंडारा जिल्हयातील कामांना 
खालीलप्रमाणे मान्यता देण्यात आली आहे. 


अ.क्र जिल्हा नगरपरिषद विकास कामाचे नाव मंजूर निधी 
/नप//नपा 
९ भंडारा पवनी न.प. १.ममरेंज खॉ बाब दर्गासमोर मोकळया जागेत रु १५ लक्ष 


सभामंडप व BASIS बांधकाम करणे 


२.मुस्लिम प्रभागात सिमेंट रस्ते व नाली रु.२० लक्ष 
कव्हरसहित बांधकाम करणे 


त्या ऐवजी उपरोक्‍त आदेशात विकास कामामध्ये खालीलप्रमाणे कामातील बदल करण्यास शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. जिल्हा नगरपरिषद विकास कामाचे मंजूर निधी 
/नप//नपा नाव 
९ भंडारा पवनी न.प. न.प.पवनी जि.भंडारा येथे कब्रस्तानची व रु.३५लक्ष 
अंत्यविधीच्या जागेची दुरुस्ती करणे ,पथ दिवे 
लावणे व आवार भिंत बांधकाम 
2 सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्रशासनाच्या www.maharastra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असुन त्याचा संकेतांक क्र. २०१९०९१८१४३५०३२९१४ असा आहे .हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार, नावाने 
ras 


Digitally signed by Prashant Dadasaheb Andh 
f hi 


ant Dadasaheb ०४-४० 


ent Dep postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=07298306254b29e5139aab4819df96eb16b0b66a000c2 


And ha re 0 १7267. 463958८, cn=P : ha jt Dadasaheb Andhi 
(4. a1 अंधारे) 
कक्ष अधिकारी ASRS शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव, 


२. मा.मुख्यमंत्रयांचे प्रधान सचिव 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः नाक्षेवि -२०१८ /प्र.क्र.१०८/का.९ 


मा.मुख्य सचिव ,महाराष्ट्र शासन, 

अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव /सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई /नागपूर, 

महालेखपाल 9/2 (लेखा परीक्षा),मुंबई /नागपूर 

अधिदान व लेखा अधिकारी , मुंबई. 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

संबंधित जिल्हाधिकारी /मुख्य कार्यकारी अधिकारी ,संबंधित जिल्हापरिषद 
संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी ,संबंधित जिल्हा परिषद 

मा.मंत्री /राज्यमंत्री (अल्पसंख्यांक विकास)यांचे खाजगी सचिव, 
महासंचालक,माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (प्रसिध्दीसाठी), 
निवड नस्ती (का.९) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


